जि.नांदेड येथे महसूल अधिकारी करीता 
निवासस्थान बांधकाम करणेबाबत ..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- बीएलडी २०२१/प्र.क्र. ८७/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जून, २०२१. 


संदर्भ:- १) जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड, यांचे क्र.२०१९/सा.शा.३/भांडार/टे-३/सीआर, 
दि.०२.०३.२०२१ चे पत्रान्वये 
२) पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दि. १०/१/२०१४ 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १ येथील पत्रान्वये जि.नांदेड येथे महसूल अधिकारी व कर्मचारी 
करीता निवासस्थान बांधकाम करणेबाबतचे एकूण रु.८४७.००/- लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रक 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केला होता. 
२. सदर अंदाजपत्रक उप अभियंता सा.बां.उ. वि. नांदेड यांनी तयार केले असून कार्यकारी 
अभियंता, सा.बां. विभाग, नांदेड यांनी तपासळे आहे. तर अधिक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, 
नांदेड यांनी स्वाक्षांकित केले असून मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी 
त्यास तांत्रिक सहमती दर्शविली आहे. 
शासन निर्णय :- 
जि.नांदेड येथे महसूळ अधिकारी व कर्मचारी करीता निवासस्थान बांधकाम 
करण्याबाबतचे एकूण रु.८४७.००/- (रुपये आठ कोटी सत्तेचाळीस लाख फक्त) लक्ष किंमतीचे 
अंदाजपत्रकास सोबतच्या सहपत्र <a? अनुसार खालील अटीच्या अधीन राहून शासन 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 
अटीव शर्ती - 
१) सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची 
खातरजमा करण्यात यावी. 
२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 
३) तांत्रिक मंजूरी देतांना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 
क्रमांक २०१७/ प्र.क्र.११/ नियोजन-३, दि. ११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
४) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि. २४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गिमित केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 
५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/ तां.क., दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी २०२१/प्र.क्र. ८७/ई-८ 


६) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

७) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) विषयांकित कामांकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. सदर इमारत बांधकामासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक एच-८ ४०५९ - 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१ कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (०७) जिल्हा 
प्रशासन (योजनांतर्गत) ५३, मोठी बांधकामे (०७)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९ ०७९९) (०७)(०२) 
आस्थापना खर्च (४०५९ ०८०५) (०७)(०३) हत्यारे व संयंत्र यांचा खर्च (४०५९ ०८१४)” या 
STATA उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 
४. सदर शासन मान्यता शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.-३०/ 
१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५ मधीळ भाग- पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अनुक्रमांक १ नियम क्र. १३४ अन्वये प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४५/इमा-३, दि.१२/११/२०२० च्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0/१9॥॥8.0०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२१०७१५१५०१२३५४१९ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Dr.SHWETA 
SAWDEKAR BAIG 


(ST. Aa सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरागाबद. 
२. जिल्हाधिकारी, नांदेड 
३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र,मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा-औरंगाबाद 
७. सह सचिव/ उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सह सचिव/ उप सचिव, नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-९), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी २०२१/प्र.क्र. ८७/ई-८ 


सहपत्र *अ 
शा.नि.क्र.: बीएळडी-२०२१९/प्र.क्र.८७/ई-८ 
ee No. Particular Scope Unit Rate ee | Component Total 
Norms Rs per Wise 
फि ESSENTIAL ITEMS 
(Components) 
1 Sub Estimate No.1 
2 Number of Quarters 
Proposed for Type-| 
149.50 | B) Ground Floor 30660.00 Per Floor 4583670.00 
2 Sub Estimate No.2 
78 Number of Quarters 
Proposed for Type-ll 
351.53 | B) Ground Floor 30660.00 Per Floor 10777910.00 
157.57 | b) Ground Floor 24570.00 Per Floor 3871495.00 
3 Sub Estimate No.3 
7 Number of Quarters 
Proposed for Type-lll 
127.40 | B) Ground Floor 33915.00 Per Floor 4320771.00 
4 Sub Estimate No.4 
2 Number of Quarters 
Proposed for Type-IV 
146.22 | B) Ground Floor 33915.00 Per Floor 4959051.00 
| 932.22 | Total of All Floor Sub Total (A) | 28512897.00 
Sub Total (A) | 28512897.00 
Rain/Roof Water Harvesting 500000.00 | Lum Sump 500000.00 
Solar Roof Top (MoU to be NA | Lum Sump NA 
executed) 
Ramp For Handicaps 100000.00 | Lum Sump 100000.00 
Add for Furniture 5000 | Per Sqm 3961900.00 
(932.22x0.85)=792.38 
Sub Total 4561900.00 
2 Water Supply and Sanitary 5% of A 1425644.85 
Works 
Sub Total (2) | 1425644.85 
3 Electrical requirements 
Internal Electrification — 5% 5% of A Lum Sumo 1425645 
External Electrification — 6% 6% of A Lum Sump 1710774 
Fire Fighting System 4% of A Lum Sump 1140516 
Sub Total (3) 4276935.00 
Sub Total (A) | 38777376.85 
| B| MISCELLANEOUS ITEMS 
2 Sub Estimate No.2 
300 Construction of Compound 13500.00 Rmt. 4050000.00 
Wall for premises 
Providing Plinth Protection 
2000.00 | Around Building (1.00 m 2344.00 Sq.m 1125120.00 
Wide) along with area to be 
paved for Additional Parking 
2000.00 | Providing 7.0 m Concrete 3500.00 Sq.m 7000000.00 
Road 10745.00 Rmt 10745000.00 
1000.00 | Internal gutter around NA Lum Sump NA 
Building 
Arboriculture, Land Scaping & | 1500000.00 Lum Sump 1500000.00 
Land Levelling 
Additional Parking Shed 
Sub Total (B) | 24420120.00 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी २०२१/प्र.क्र. ८७/ई-८ 


OPTIONAL ITEMS 


Under Ground Tank 1000000.00 Lum Sump 1000000.00 
Water Main Storage and 1500000.00 Lum Sump 1500000.00 
Pump House, Bore Well 

Air Conditioning NA Lum Sump | 0.00 | 
Lift NA Lum Sump | 0.00 | 
AB Rooms, Area Lighting, NA Lum Sump lo 
Pumos, Generator 

CCTV NA Lum Sump | 0.00 | 
Soil Investigation 0.25% ofA Lum Sump 71282.00 


Sub Total (C) 


2571282.00 


Project Cost (P) =(A)+(B)+(C) 


65768779.00 


PROVISIONS 
4% On (P) For Contingencies 2630751.00 
5% On (A) For Green Building 1425645.00 
0.5% On (P) For Labour 328844.00 
Insurance 
12% On (P) For GST 7892253.00 
10% On (P) For Price 6576878.00 
Escalation 

Total Amount :- 84623150.00 

Say 84700000.00 
| Incrores | crores 8.47 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


